मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ : 9) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.८२/प्रशासन-१ 
दि. ११ ऑक्टोबर, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे 
दि. १४ मार्च, २०२४ रोजीचे पत्र. 
४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक यांचे 
दि. १५ मार्च, २०२४ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव यांचे 
दि. २६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे यांची 
दि. ०७ मार्च, २०२४ रोजीचे पत्रे. 
७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे 
दि. १८ मार्च, २०२४ रोजीची पत्रे. 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक / जळगाव / धुळे /अहमदनगर 
यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक तसेच 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक/ जळगाव/ धुळे/ अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रिय कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३७७ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २७४ 
पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील ३३२ पदे अशा एकूण ३९८३ पदांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ Raq नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक ०१ मार्च, २०२४ 


पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


३. दि. १० ऑक्टोबर, 2023 च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन 


निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखाळील 


चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०८१७२३०१२११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitall id by SUDEP SAHADEO REWALE 

OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b733ca211905e1d4 
3 


je=400032, st=Maharash 


IN =B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5SES6FE2206FFESOCB862E223A178F18 
R EWA L E ८405857034, cn=SUDEEP SAHADEO REWA! 
Date: 2024.04.08 17:35:01 +05'30! 


(सुदीप सहदेव Lares ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक / जळगांव / धुळे / अहमदनगर. 


प्रत-१) महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नाशिक / जळगांव / धुळे / अहमदनगर. 
४) वित्त विभाग कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२९/०२/२०२४ दि.२९/०२/२०२४ । दि.२९/०२/२०२४ दि.०१/०३/२०२४ पासून 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ति ane 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | _* ae 
क्र Sal cca aera eae aaa | Se .. यविवाळया 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये पदांची सं 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट शिला भाज्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०६ शिंगं a ०६ 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२ धीक्षक अभियंता, २२१ शिश शिका २२१ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधोक्षक अभियंता, १११ i ._| १ ११० 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
डु धीक्षक अभियंता, ay १० ae Bay 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधीक्षक अभियंता, 343 शिंग श्र ३४५ 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
एकूण ८३५ fF to ९ ८३६ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२९/०२/२०२४ तिल रन. २९१२०२, वार पासून 
झे पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ eee oe 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्याता आलेल्या । देण्यात आलेल्या | _* दाबाच्या 
क्र असाय वाची Sena पग स्था. aay | ee. यावयाच्या 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये पदांची सं 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ता म्या 
g र ३ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. | | शिका शग 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता, ७१५ 1 | [= | ७१५ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधीक्षक अभियंता, ४७२ शिव mae ४७२ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
४ | अधौक्षक अभियंता, ३८० ae ae ३८० 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधोक्षक अभियंता, ४३६ | शशि ४२६ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण २००३ 02 7 न. 2-१ 0८. el २००३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ न 
कः पर्यंत मुदतवाढ wat मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ द वती 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पयत 
क्र. Sone cl Foray रे शि cee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये et ee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट रै पदांची 
संख्या 
x R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. P| शिका शिंग शिका 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
२ धीक्षक अभियंता, १६६ Ls शिका १६६ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ धीक्षक अभियंता, ७० a I= | ७० 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
डु धीक्षक अभियंता, ११९ ॥ शग ११९ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधौक्षक अभियंता, १३० शिंग शशि १३० 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
'एकूण ४८५ 10 eee ४८५ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ व्यक 
2 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ दि ति र 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या प्या 
क्र. See Sordi प lene Sas पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ae et 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ी पदांची 
संख्या 
१ र 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंका शिक शिश शिश 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
२ धीक्षक अभियंता, १६ aa शिका १६ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ धीक्षक अभियंता, १९ शिंका शय्या ११ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
डु धीक्षक अभियंता, शड a शिका शड 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, १२ ——_ a १२ 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
'एकूण ५३ pe Fo 0___| ५३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२४/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.0९०२/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ wat मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ae द्र 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या re : 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | TT यारा हत नाद 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट र्‍ पदांची 
संख्या 
१ र २ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शड शिंग शिंग शिश 
प्रादेशिक विभाग, 
नाशिक 
२ धीक्षक अभियंता, १७४ शिळका शिंग १७४ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ धीक्षक अभियंता, २० naa १ १९ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
डु धीक्षक अभियंता, १२५ a शिका १२५ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
५ | अधौक्षक अभियंता, शड शकी शिंगी ay 
सा.बां.मंडळ, 
अहमदनगर 
एकूण 8३३ PF 0___| ae, -_. 8३२ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ | दि.२९/०२/२०२४ oo 
Es पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदत 24008 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या oe 
क्र. याच pee विर्य तह पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये eae पात 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट की पदांची 
संख्या 
g 8 3 4 & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिका L | ae 
प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२ धीक्षक अभियंता, ६६ Le. 4 3 ६३ 
सा.बां.मंडळ, नाशिक 
३ | अधौक्षक अभियंता, २३१ Lo | २ २९ 
सा.बां.मंडळ, जळगाव 
% धीक्षक अभियंता, ६५ ian डं ६१ 
सा.बां.मंडळ, धुळे 
ण धीक्षक अभियंता, १३० शिंगी ९ १२१ 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
'एकूण २९२ Fe १८ २७४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


